वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील सहायक नियंत्रक 
या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ३१ जानेवारी 
२०२२ या दिनांकास अनुसरुन तात्पुरती 
जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२२/प्र.क्र.०३/ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- 39.09.2022 


शासन परिपत्रक- 

वैध मापन ara, यंत्रणेतील सहायक नियंत्रक या संवर्गाची दिनांक १ जानेवारी २०२२ या 
दिनांकाच्या स्थितीस अनुसरुन सामायिक तात्पुरती जेष्ठता यादी तयार करण्यात आली असून ती 
या परिपत्रकासोबत परिशिष्ठ “अ येथे जोडण्यात आली आहे. 


२. सहायक नियंत्रक वैध मापन शास्त्र या संवर्गामध्ये सन २०१९ व सन २०२० या कॅलेंडर 
वर्षामध्ये कोणत्याही नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली नाही. यास्तव, दि. १ जानेवारी 
२०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये नव्याने नियुक्‍त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची थेट १ 
जानेवारी २०२२ या दिनांकास अनुसरुन जेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर जेष्ठता सूची तयार करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सदरहू सामायिक जेष्ठतासूची 
नियमितरित्या सहायक नियंत्रक, वैध मापन area या संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची 
आपापसातील जेष्ठता निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 


४. सदर तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून संबंधित अधिकाऱ्यांनी १५ 
दिवसांत सदर यादीबाबत काही सूचना व हरकती असल्यास त्या नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 
यांच्यामाफत शासनास सादर कराव्यात. विहीत कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न झाल्यास 
जेष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपश्शील बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द 
करण्यात येईल. 


4. नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी सहायक नियंत्रक या संवर्गाची सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ठामधील तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची सदर संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास 
आणावी. तसेच संबधित कर्मचाऱ्यांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबतची निवेदने प्राप्त झाल्यानंतर 
त्यामधील मुद्यांबाबतची माहिती नियंत्रक वैध मापन are कार्यालयातील अभिळेखानुसार तपासून 
पुढील १५ दिवसांमध्ये अभिप्रायांसह निवेदने शासनास सादर करावीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२२/प्र.क्र.०३/ग्रासं-३ 
सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०१३११७१५१३९८०६ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SHITAL ANAND 
RAMTEKE 


(शितल रामटेके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) सर्व संबंधित सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 
(नियंत्रक वैध मापन शास्त्र यांच्यामार्फत) 


प्रत- 
१) नियंत्रक, वैद्य मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई. 
२) सर्व विभागीय सह नियंत्रक वैद्य मापन शास्त्र. 
३) निवडनस्ती (संग्रहार्थ ). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२२/प्र.क्र.०३/ग्रासं-३ 


शासन परिपत्रक क्र. वैमाशा २०२२/प्र.क्र.०३/ग्रासं-३, दि. 39.09.2022 सोबतचे परिशिष्ठ “अ 


सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१ जानेवारी २०२२ या दिनांकास अनुसरुन तात्पुरती जेष्ठतासूची. 


नियम ३ (२) (ब) | शासकीय कर्मचाऱ्याचे | संबंधित पदावरील | जन्म दिनांक । प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ) ज्येष्ठतेचा । सेवानिवृत्तीचा शेरा 
नुसार ज्येष्ठता नांव नियुक्तीचा मार्ग नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
क्रमांक प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 

=a २ ३ ४ ५ ६ 9 ८ 

P94] श्री. अ.पा.इंगोले पदोन्नती ०१-०६-१९६७। खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१/०५/२०२५ 
2. श्री. चं.दा. पालिवाल पदोन्नती २९.०३.१९६६ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१/०३/२०२४ 
3. श्री. म.वि. महाजन पदोन्नती १५.०८.१९६५ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१/०८/२०२३ 
४ रां.चि.पाटील पदोन्नती ०१.०६.१९६६ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१/०५/२०२४ 
प. श्री. प्र.द.कुडाळकर पदोन्नती १५.०४.१९६८ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२६ 
g श्री. वि.पु.कलोडे पदोन्नती १२.०८.१९६३ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०८.२०२१ 
७ श्री. आ. बा. पाटील पदोन्नती ०१.०६.१९६६ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२४ 
८ श्री. दे.के.मानेकर पदोन्नती ०३.०१.१९६३ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०१.२०२१ 
९ श्री. सु.रा.जोर्वेकर पदोन्नती ०६.०२.१९६७ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | २८.०२.२०२५ 
१० ____ श्री. प्रगो.जोशी पदोन्नती २१.०२.१९६३ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | २८.०२.२०२१ 
| ad | श्री. आ.अ.कुलकर्णी पदोन्नती १६.०७.१९६८ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०७.२०२६ 
१२ श्री. वि.बा. झोटे पदोन्नती २४.१०.१९६८ । खुला ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३१.१०.२०१६ 
१३ श्री. अ.मु.आकोटकर पदोन्नती २०.०३.१९७० | खुला ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.२०२८ 
१४ श्री. ओ.कृ. गाडबेल पदोन्नती २५.०८.१९६६ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०८.२०२४ 
१५ श्री. ब.दे.पायघन पदोन्नती २१.०९.१९६२ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०९.२०२० 
qG श्री. भ.प्र.धुमाळ पदोन्नती ०५.०५.१९६८ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२६ 
१७ श्री. वि.रा.भडके पदोन्नती २१.०७.१९६३ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०७.२०२१ 
१८ श्री. सु.मो.सांगळे पदोन्नती ०१.०५.१९६९ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०४.२०२७ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२०२२/प्र.क्र.०३/ग्रासं-३ 


१९ श्री.अ.का. महाजन पदोन्नती ०७.०५.१९६५ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०५.२०२३ 
२० श्री. ग.र. रावराणे पदोन्नती ०१.०६.१९६६ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२४ 
२१ श्री. अ.मु.कुलकर्णी पदोन्नती ११.०४.१९६७ | खुला ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२५ 
22 श्री. र.ई.गवंडी पदोन्नती २२.०५.१९६९ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२७ 
23 श्री. प्र.प्र.जोशी पदोन्नती ०३.०१.१९६७ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०१.२०२५ 
२४ श्री. र.वि.बंडापल्ले पदोन्नती ०३.०७.१९६३ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०७.२०२१ 
२५ श्री. सं.भा.बोरसे पदोन्नती २१.०४.१९७० | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०४.२०२८ 
२६ श्री. अ.दि.तोटे पदोन्नती १०.११.१९६७ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.११.२०२५ 
२७ श्री. संसस.दलाल पदोन्नती १४.०८.१९६६ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०८.२०२४ 
Q¢ श्री. स.मा.शिंदे पदोन्नती १४.०८१९६६ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०८.२०२४ 
२९ श्री. र.श्री.दळवी पदोन्नती १०.१०.१९६६ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.१०.२०२४ 
३० श्री. र.द.जाधव पदोन्नती १५.०७.१९६४ । इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०७.२०२२ 
३१ श्री रा.मा.चव्हाण पदोन्नती ०४.०३.१९६४ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.१९२२ 
३२ श्री. बा.तु.फटांगरे पदोन्नती १०.०३.१९६६ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.२०२४ 
33 श्री. म.ध.तोंडरे पदोन्नती ०१.०७.१९६७ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३०.०६.२०२५ 
३४ श्री. अ.ना.नरवडे पदोन्नती ०३.०१.१९६४ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०१.२०२२ 
३५ श्री. सं.ता.वाघ पदोन्नती ०१.०३.१९६९ खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२७ 
३६ श्री. म.मा.जोर्वेकर पदोन्नती २२.०२.२०७० | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | २९.०२.२०२८ 
३७ st. ale popu पदोन्नती १६.०७.१९६५ | खुला ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३१.०७.२०२३ 
३८ श्री. वि.स.लाटे पदोन्नती ०५.०३.१९७१ | इमाव ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०३.२०२९ 
३९ श्री. स्ने.धा.शिवगुंडे पदोन्नती १७.११.१९६५ | खुला ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३०.११.२०२३ 
४० श्री. रा.ध.नालमवार पदोन्नती २९.०७.१९६३ | खुला ०८.०१.२०२१ ०८.०१.२०२१ | ३१.०७.२०२१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


